नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रमाकरिता विविध संवर्गातील पदे 
निर्माण करण्यास व परिवहन उपक्रमाच्या 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८ 
४ था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक:- ११ जुले, २०१९ 


वाचा:- १. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/परि/प्रशा/९११/२०१८, 
दि.१७.१२.२०१८. 
२. परिवहन व्यवस्थापक, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.नमुंमपा/परि/प्रशा/९२०/२०१८, दि.२०.१२.२०१८. 
३. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/परि/प्रशा/६५५/२०१९, 
दि.१४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना सन-१९९२ मध्ये झाली असून, नवी मुंबई महानगरपालिका 
परिवहन उपक्रमाची सेवा दि.२३.०१.१९९६ पासून सुरू झालेली आहे. सद्य:स्थितीत परिवहन उपक्रम नवी 
मुंबईसह बृहन्मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, बदलापूर, खारघर, कळंबोली, पनवेळ, उरण अशा एकूण Wo विविध 
मार्गावर प्रवासी सेवा देत आहे. त्याद्वारे प्रतिदिन २.५ लाख प्रवाशांना वाहतुक सेवेचा लाभ होत आहे. 
२. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाने यापूर्वी सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांच्या अनुषंगाने 
परिवहन उपक्रमाकरिता दि.२०.०७.२००६ व दि.३१.०८.२००९ च्या शासन निर्णयांन्वये एकूण १४८९ पदे मंजूर 
करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
३. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचे प्रशासकीय कामकाज, वाहतुक सेवेमध्ये दिवसेंदिवस 
होणारे बदल, आधुनिकीकरण व परिवहन सेवेमध्ये झाळेळी वाढ या बाबी विचारात घेता, नवी मुंबई 
महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकरिता नवीन पदनिर्मिती करणे तसेच आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक 
होते. त्यासाठी आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये नवीन 
पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. 
४. त्याअनुषंगाने मा.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांच्याकडे दि.२९.०५.२०१९ रोजी बैठक 
झाली. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार प्रस्तुत प्रस्तावाच्या छाननीअंती नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रमाच्या विविध विभागांकरिता नवीन पदांची निर्मिती करणे तसेच परिवहन उपक्रमाचा आकृतीबंध निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
नवीन पद मंजुरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-“ब” मधील तक्त्यातील 
रकाना क्र.६ मध्ये नमूद करण्यात आलेली वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ ची एकूण १३५ पदे नव्याने निर्माण करण्यास 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३४६ (२) (अ) नुसार शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त नमूद १३५ नवीन पदे निर्माण करताना एकवेळची बाब म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिका 
परिवहन उपक्रमाच्या ३५% आस्थापना खर्चाची अट शिथील करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमासाठी दि.२०.०७.२००६ व दि.३१.०८.२००९ च्या शासन 
निर्णयांन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधील प्रपत्र-“ब-३” मध्ये नमूद विविध संवर्गातील १८ पदे या शासन 
निर्णयान्वये व्यपगत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८ 


४. इतर महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवेतील पदांशी सुसंगती असण्याच्या दृष्टीने तसेच परिवहन 
उपक्रमातील पदांच्या सेवा प्रवेश नियमाच्या सुलभतेकरिता काही पदांची नावे तसेच वेतनश्रेणीतील बदल 
याबाबतचा Adah सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-“ब-१” मध्ये दर्शविण्यात आळा आहे. तसेच 
काही पदांच्या अन्य संवर्गातील समावेशानाबाबतचा तपशील प्रपत्र-“ब-२” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवर प्रपत्र-“अ” प्रमाणे मंजूर १४८९ पदे व 
या शासन निर्णयान्वये प्रपत्र-“ब” प्रमाणे मंजूर १३५ पदे अशा एकूण १६२४ मंजूर पदांमधून, व्यपगत करण्यात 
येणारी प्रपत्र-“ब-३” प्रमाणे १८ पदे वगळता, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचा प्रपत्र-“क” 
प्रमाणे एकूण १६०६ पदांचा आकृतीबंध राहील. 

६. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचा सदर आकृतीबंध पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मंजूर करण्यात येत आहे:- 


(१) सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील पदे आवश्‍यकतेनुसार कमी जास्त प्रमाणात 
महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापना खर्चाची टक्केवारी लक्षात घेऊन भरण्यात यावीत. 
२) नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये मंजूर केलेल्या पदसंख्येपेक्षा 
अधिक अधिकारी/कर्मचारी महानगरपालिकेत सध्या कायमस्वरुपी कार्यरत असतील तर, असे 
अधिकारी/कर्मचारी सेवेत असेपर्यंत किंवा पदोन्नत होईपर्यंत सदर पदे अस्तित्वात राहतील, तद्नंतर 
अशी पदे आपोआप व्यपगत होतील 
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या ज्या सेवा बाह्यस्रोतांद्वारे (0 Sourcing) करणे शक्य 
व आवश्‍यक आहे, अशा सेवा बाह्यस््रोतांद्वारे (0 Sourcing) करण्यात याव्यात. 


७. परिवहन व्यवस्थापक, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम यांनी परिच्छेद क्र.६ मधील अटी व 
शर्तीचे पालन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७१११४५९३१९४२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
harasht 


c=IN, o=Government OF Urban 
Navnat h Development Department, postalCode=400032, 
st=Mi htra, 
254 acl dBef74e3ffe622226b31d75c2a13f3 
19632f0da72fd54e57acooff, 


ber=30e0Sbf6f1 ed 1 1d82b5689¢9fc6b47a27 
ava) | a h 1a6b22790a9388dba7f3db 15e247ff5, cn=Ni 
Date: 2019.07.15 17:35:41 +05'30 


(नवनाथ रा. वाठ) 
सोबत:- प्रपत्र-“अ”, “ब”, “ब-१”, “ब-२”, “ब-३” व प्रपत्र-“क” अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
महापौर, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

परिवहन व्यवस्थापक, नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नवी मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-२८). 


oS Se oS SSS पी 


vo 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२(१)/नवि-२८, दि. ११ जुलै, २०१९ सोबतचे 


प्रपत्र-"अ" 


नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या मंजूर पदांचे शासन निर्णय 


TUT क्र.२००३/३१९३/ 


प्र.क्र.४६/०४/नवि-२८, दि.२०.०७.२००६ 


णय क्र.नमुमपा-१२०८/१४१/ 
प्र.क्र.१९१/०८/नवि-२८, दि.३१.०८.२००९ 


38 38 OK OK RK 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२(१)/नवि-२८, दि. ११ जुलै, २०१९ सोबतचे 
प्रपत्र-"ब" 


नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमासाठी नवनिर्मित पदांचा तपशील 


२ 


४ उप अभिवंता स्थापत्य) ९८६००३९९७० | ८४७ ३९९ 
- ५६७०८३६१०० | ४०० याल जहा 


कामगार कल्याण व विधि ९३००-३४८०० ४६०० 
अधिकारी 


उ विह्तुक ates [९३००३४८००1 ४६००९ 
८ मिळव सुरक्ष अधकरी [९३००२३४८७७ | ४४७ | > [| शे 
a 
ee ae 
Te] 
ea 
Gece werd 


28 BE ORK RK 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८, दि. ११ जुलै, २०१९ सोबतचे 


प्रपत्र-"ब-१" 
नावात/ग्रेड पे मधील बदल करावयाच्या पदांचा तपशील पे मधील बदल करावयाच्या पदां तपशील 


पदाचे नाव वेतनश्रेणी | पदसंख्या | नवीन पदाचे | सुधारित वेतनश्रेणी 


ieee] 
१. | परिवहन रु.१९५६००-३९१००| ०१ । परिवहन रु.९१५६००-३९९०० 
[ewer | ऐढ रु६६०१ | _ |खवत्यापक_ |एक secon) 
२. | चालक प्रशिक्षक | रु.५२००-२०२०० of । चालक रु.५२००-२०२०० 
ed SS ee 
3. | वाहक प्राशक्षक | रु.५२००-२०२०० ०१ =| वाहक प्रशिक्षक | रु.५२००-२०२०० 
1000 1 


४. । वरिष्ठ लिपिक | रु.५२००-२०२०० ०२ । वरिष्ठ लिपिक | रु.५२००-२०२०० 
PORES |लेढपेरर० |.” लेख) | तोडणे सरथनी 
५. | कनिष्ठ लिपिक | रु.५२००-२०२०० ३० । लिपिक रु.५२००-२०२०० 

ee ee ee ee | तोड चे ९००) 

६. | कनिष्ठ लिपिक | रु.५२००-२०२०० ०४ = | लिपिक (लेखा) | रु.५२००-२०२०० 
ईं 
७. | स्वच्छता रु.४४४०-७४४०॥ ०२ | शिपाई रु.४४४०-७४४० 

[rer [asters |. [™ |हेडवेस ८२ 


26 OK ok ok 6 ok ok 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८, दि. ११ जुलै, २०१९ सोबतचे 


प्रपत्र-"ब-२" 
समायोजन करावयाच्या पदांचा तपशील करावयाच्या पदां तपशील 


पदाचे नाव वेतनश्रेणी i समायोजित करावयाच्या पदाचा 
तपशील 


za 
१. | डेटा एंट्री ऑपरेटर | रु.५२००-२०२०० ०३  ॥ वरिष्ठ लिपिक | रु.५२००-२०२०० 
(ग्रेड पे रु.२४००) (ग्रेड पे रु.९२४००) 


२. | वाहन तपासणीस =| रु.५२००-२०२०० ०८ = | वाहतुक नियंत्रक | रु.५२००-२०२०० 
वित त Se ee led eed 
3. | सहाय्यक आगार | रु.९३००-३४८०० सहायक वाहतुक | रु.९३००-३४८०० 
[arene डर | 
रु.९३००-३४८०० कनिष्ठ अभियंता | रु.९३००-३४८०० 

(ग्रेड पे रु.४३००) (ग्रेड पे रु.४३००) 


28 2k 2 2 2k 2k य 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८, दि. १९ जुलै, २०१९ सोबतचे 
प्रपत्न-"ब-३" "a3" 
व्यपगत करावयाच्या पदांचा तपशील करावयाच्या पदां तपशील 


पदाचे नाव पदसंख्या 


38 36 2k ok 36 2 ok 


शासन निर्णय क्र.नमुंम-१२१८/प्र.क्र.१४२ (१)/नवि-२८, दि. १९ जुले, २०१९ सोबतचे 
प्रपत्र "क" 
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचा विभागवार आकृतीबंध 
[i(“‘(‘éC”!”#C*C UR ee ] 
शासन म 'एकूण 
मंजूर पदांची । पदसंख्या 
पदसंख्या 


जा वडर ज्यानी 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० ३२०० 
(मराठी/इंग्रजी) 


र 
४ [लिफ व्कलेखक [८२९०००२०२७ [tos २९०९५ 
«fee 


agar म 'एकूण 
रुपये i पदांची । पदसंख्या 
i i (५-६) 


Ee ee हि. त. |. “त ह. 
i 


कामगार कल्याण व विधि ९३००-३४८०० ४६०० 
अधिकारी 


लाऊ ज्या लका जव ee 
aS a Se क 0: के. |. का. 
SO 2. ४ ले. || 003) 
"व| :101: आल्याने ८००1-०० ee a See Silt 


एकूण 
'पदसंख्या 
(५--६) 


मुत्ध लख ववत्त अंधकार [९८६००० ७७ | are | रश 
२ लिखाअधकरी [९३३७०३४८०० ४६७ | 2 f= | 
al 
Pees 
at 
Les 
fm 118४४०७४४० tee | 2% | | 
ण 


__१__ g 


ee Sener nes eee i 
te 
er ae a 
शाखा अभियंता (यांत्रिकी) 2 
र 
: 
द. 
मदतनीस __________|४४४०७४४० | १३०० | ४९ |_०0_| 
femme ¥etowwo | tee |. ये... क. 


“5 
9८ 


एकूण 
मंजूर पदसंख्या 
'पदसंख्या 


कण या ३ 
2३९ 
a तका कन 
हळ अ लह वळा 
हक व्या 
वड त्याही 
freed 
Eee 
वढ जवा 
कच्च 
fame iene | tao |e ० 
aaa: क्यात 


(६) भांडार विष 


पदनाम 9 शासन म 'एकूण 
रुपये मंजूर पदांची | पदसंख्या 
पदसंख्या ं (५--६) 


न 

१... भांडार भधिकारी, |S Ree-8¥coo | wvoo [| १... 6. Tk 

लच्या 

Pasa कथ 

शिपाह. _________'| ४४७०७७० | ९२०0० १ २. | ७ _ 
: 


एकूण 
'पदसंख्या 


=) मुख्य ae a _— . २९०७२३४८०० | ४6000 | te] Sil | 
ae ee की 
i CC 2 ae ae य न 
sete Rites Se, ec टू 


38 2k 2k 2 2 2k 2k 


